राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेखालील तुट भरून 
काढण्यासाठी अर्थसहाय्य सन २०१७-१८ 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र.विसउस/कार्या-४(अर्थ)/प्र.क्र.१५/२०१७-१८/राअसु 
जी.टी.हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स, ८ वा मजला 
लो.टि.मार्ग,मुंबई-४००००१ 
दिनांक-२७ मार्च, २०१८. 
वाचा- 
१.कृषी व अन्न नागरी पुरवठा शासन निर्णय H.EST 94§3/9330-S-IV दिनांक ११ सप्टेंबर १९६१ 
व दिनांक २५/११/१९६४. 
२.राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम-२०१३. 
३.वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग परिपत्रक 
क्र.विसउस/कार्या-४(अर्थ/२०१५-१६/तुट निधी/प्र.क्र.३८९/२७१७ दि.३०/९/२०१५. 
४.वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१७/प्र.क्र७५/अर्थ-३ दि.१८ एप्रिळ २०१७ व 
दि.३० जुन २०१७. 
५.अ.ना.पु.व ग्रा.सं.विभाग शासन निर्णय क्र.विसउस/कार्या-४(अथी/प्र.क्र.१५/२०१७-१८/राअसु 
दिनांक २९ नोव्हेंबर २०१७. 
प्रस्तावना- 
केंद्र शासनाने दि.५ जुले २०१३ पासून राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम 2093 Sarat लागू 


करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार देशपातळीवर ग्रामिण भागातील ७५ टक्के व शहरी 


भागातील ५० टक्के नागरीकांचा समावेश करण्यात आला आहे. या लाभार्थ्यांना प्रत्येक महिन्यास 


अनुदानीत दराने धान्य उपलब्ध करून देण्याबाबत तरतुद करण्यात आलेली आहे. अंत्योदय अन्न 


योजनेखालील कुटुंबाना प्रचलित निकषाप्रमाणे प्रतिमाह ३५ किलो तर प्राधान्य कुटुंबातील 


लाभार्थ्यासाठी प्रतिव्यक्ती प्रतिमाह ५ किलो याप्रमाणे धान्य देण्यात येते. याकरीता राज्यातील 


लाभार्थ्यासाठी एकूण ३,८३,७५८ मे.टन मासिक अन्नधान्य मंजूर आहे.अन्नधान्य रास्तभाव 


दुकानातून तांदुळ रू.३ प्रति किलो, गहु रू.२ प्रति किलो व भरडधान्य रू.१ प्रति किलो दराने 


देण्याची तरतुद अधिनियमात आहे. अन्नधान्य व्यवहारातील खरेदी व वाहतुक ,हमाली व 


हाताळणूक यावरील अनुषंगिक खर्च असा एकूण खर्च व धान्य विक्रीतून प्राप्त होणारी रक्‍कम वजा 


जाता योजनेमध्ये येणारी तुट भरून काढण्यासाठी सन २०१७-१८ या वर्षात मागणी क्र.एम-२, 


मुख्यलेखाशिर्ष लेखाशिर्ष २४०८-अन्न साठवण व वखार साठवण, (०१)-अन्न, १०१-प्रापण व पुरवठा, (03)(00) 


प्रापण वितरण व किंमत नियंत्रण (०३)(१८) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेखालील तुटीच्या प्रतिपूर्तीसाठी 


अर्थसहाय्य (२४०८०६२७ ३३-अर्थसहाय्य रक्‍कम रू.६७५,०९,८३,०००/- इतके अर्थसंकल्पिय 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/कार्या-४(अथी/प्र.क्र.१५/२०१७-१८/राअसु 


अंदाज मंजूर झालेले आहेत.सदर रक्कमेपैकी संदर्भ क्र.५ नुसार जिल्हयांना माहे एप्रिल २०१७ ते 


ऑक्टोंबर २०१७ या कालावधीतीळ रक्‍कम रू. २८९,८१,६९,०००/-इतकी अर्थसहाय्य रक्‍कम 


वितरीत करण्यात आली आहे. आता पुढील नोव्हेंबर २०१७ ते मार्च २०१८ या कालावधीतील 


प्रतिपूर्ती करावयाची अर्थसहाय्य रक्‍कम रू.३८५,२८,१४,०००/- मुंबई शहाहरासाठी अधिदान व लेखा 


कार्यालय,मुंबई येथून आहरीत करून वित्तीय सल्लागार व उपसचिव,अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक 


संरक्षण विभाग,मुंबई आणि मुफसल क्षेत्रासाठी (ग्रामिण) जिल्हा कोषागार कार्यालयातून आहरीत 


करून जिल्हाधिकारी यांच्या स्वीय प्रपंजी लेखा खाती जमा करणे आवश्‍यक आहे. 


शासन निर्णय- 


राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना संपूर्ण राज्यात दि.१ फेब्रुवारी २०१४ पासून लागू करण्यात आली 


आहे. सन २०१७-१८ या वित्तीय वर्षात राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजनेतील अन्नधान्य व्यवहारात 


दुकानदाराचे मार्जिन, वाहतुक व हाताळणुकीवरील अनुषंगिक खर्च यामुळे स्वीय प्रपंजी ळेख्यात 


येणारी तुट रक्‍कम भरून काढण्यासाठी मंजूर तरतुद रक्‍कम रू.६७५,०९,८३,०००/- आहे. संदर्भ 


क्र.५ नुसार उपलब्ध तरतुदीमधून माहे एप्रिल २०१७ ते सप्टेंबर २०१७ कालावधीत भारतीय अन्न 


महामंडळाकडून प्रत्यक्ष उचल केलेल्या धान्याच्या अनुषंगाने दुकानदारास दयावयाचे प्रति क्विटल 


रू.७०/- प्रमाणे मार्जिन रक्‍कम व एप्रिल २०१७ ते ऑक्टोबर २०१७ या कालावधीत वाहतुक,हमाळी 


व हाताळणूक याबाबीवर झालेला प्रत्यक्ष अनुषंगिक खर्च sean दोन्ही बाबीसाठी योजनेवरील तुटीची 


प्रतिपूर्ती म्हणून रक्‍कम रू.२८९,८१,६९,०००वितरीत करण्यात आलेली आहे.आता माहे नोव्हेंबर 


२०१७ ते मार्च २०१८ करीता प्रतिपूर्ती करावयाची अर्थसहाय्य रक्‍कम रू.३८५,२८,१४,०००/-(अक्षरी 


रूपये dat पंच्याऐंशी कोटी अठठाविस लाख चौदा हजार फक्त) सोबतच्या विवरणपत्रामधील 


अनुक्रमांक-४ नुसार अर्थसहाय्य रक्‍कम वितरीत करण्यात येत आहे. याकरीता मुंबई क्षेत्रासाठी 


लेखाधिकारी,वित्तीय सल्लागार व उपसचिव,अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांनी 


अर्थसहाय्य रक्‍कम अधिदान लेखा कार्यालय,मुंबई येथून आहरीत करून वित्तीय सल्लागार व 


उपसचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग यांच्या स्वीय प्रपंजी लेख्यात मुख्यलेखाशिर्ष 


४४०८- अन्न साठवण व वखार साठवण यावरील भांडवली खर्च ०१-अन्न,९०० भांडवली ळेख्यावरील 


जमा व वसुली (०३) प्रापण वितरण व किंमत नियंत्रण (००)(०५) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना, मुंबई 
पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/कार्या-४(अथी/प्र.क्र.१५/२०१७-१८/राअसु 


शहर भांडवळी लेख्यावरील जमा व वसुली (४४०८०३४४),७० वजा वसुली लेख्यात जमा 


करण्यासाठी आणि मुफसल क्षेत्रासाठी (ग्रामिण) अर्थसहाय्य रक्‍कम जिल्हाधिकारी (जिल्हा पुरवठा 


अधिकारी/ अन्नधान्य वितरण अधिकारी) यांनी जिल्हा कोषागार कार्यालयातून आहरीत करून 


जिल्हाधिकारी यांचे स्वीय प्रपंजी लेख्यात लेखाशिर्ष ४४०८ अन्न साठवण व वखार साठवण यावरील 


भांडवली खर्च ०१-अन्न, ९०० भांडवली ळेख्यावरील जमा व वसुली (03) प्रापण वितरण व किंमत 


नियंत्रण (००)(०६) राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा योजना मुफसल भांडवली Seals जमा व वसुली 


(४४०८०३५३),७० वजा वुसली Sena वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण 


२०१५/प्र.क्र.६/कोषा प्र-५ दिनांक २७ सप्टेंबर,२०१६ नुसार पुस्तकी समायोजनाद्वारे (फक्त मुफसल 


क्षेत्रासाठी) जमा करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. मुंबई क्षेत्रासाठी लेखाधिकारी, वित्तीय सल्लागार व उपसचिव,अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक 


संरक्षण विभाग यांना रक्कम आहरीत करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत 


करण्यात येत आहे. लेखाधिकारी आणि जिल्हाधिकारी (जिल्हा पुरवठा अधिकारी/ अन्नधान्य 


वितरण अधिकारी) यांनी अन्नधान्य व्यवहारातील तुटीच्या रक्कमेची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी अधिदान 


व लेखा कार्यालय व जिल्हा कोषागार कार्यालय येथून अनुक्रमे रक्कम आहरीत करून या 


प्रयोजनासाठी होणारा खर्च मागणी क्र.एम-२, मुख्यलेखाशिर्ष २४०८-अन्न साठवण व वखार 


साठवण (०१)अन्न, १०१-प्रापण व पुरवठा,(०३) प्रापण वितरण व किंमत नियंत्रण ,(०३)(१८/)राष्ट्रीय 


अन्न सुरक्षा योजनेवरील तुटीच्या प्रतिपूर्तीसाठी अर्थसहाय्य (२४०८०६२७)३३-अर्थसहाय्य या 


लेखाशिर्षाखाली आर्थिक वर्षे २०१७-१८ च्या मंजूर अर्थसंकल्पिय तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


सदर योजनेवरील अर्थसहाय्य रक्‍कम विनाअट स्वरूपाची आहे. तरी सदर देयक सादर करतेवेळी 


वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.मुंधिनि-१००७/प्र.क्र.२२/०७/विनिमय दिनांक १६ मे २००७ नुसार 


प्रमाणकाच्या earl भागावर बिनशर्त (Unconditional) असल्याबाबत शिक्का मारण्यात यावा. 


३. प्रमाणित करण्यात येते कि, या प्रकरणी वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक- अर्थसं- 


२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३ दि. १८ एप्रिल २०१७ आणि शासन परिपत्रक क्रमांक- अर्थसं- 


२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३ दि. ३० जुन २०१७ मधील अटी व शार्तीची पुर्तता झाली आहे. उपरोक्त 


सदर शासन परिपत्रकामध्ये प्रशासकीय विभागास मिळालेल्या प्राधिकारानुसार व वित्त विभाग 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विसउस/कार्या-४(अथी/प्र.क्र.१५/२०१७-१८/राअसु 


अनौपचारीक संदर्भ क्र. ३०२ व्यय-१० दि. २३ मार्च,२०१८ च्या सहमतीने निर्गर्मित करण्यात येत 
आहे. 


सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२८११२९१७०५०६ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


सोबत-जिल्हानिहाय अपेक्षित तुट रक्कमेचे विवरणपत्र 


Satyavan म्य य यी 
Kisanrao Ubale —— oe 
(स.कि.उबाळे) 
वित्तीय सल्लागार व उपसचिव 
प्रत- 
१) सर्व जिल्हाधिकारी 
२) सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 
३) सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी 
४) महाळलेखापाल-१/२(ले व अ महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
५) अधिदान व लेखा कार्यालय,बांद्रा,मुंबई-५१ 
६) सर्व जिल्हा कोषगार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय- 
७) कार्यासन अधिकारी, (व्यय-१०) वित्त विभाग,मंत्राळय,मुंबई-३२ 
८) कार्यासन-३(रोख शाखा) विसउस कार्यालय 
९) कार्यासन-३(देयक शाखा) विसउस कार्यालय 


१०) कार्यासन-७ विसउस कार्यालय 
११) कार्यासन -११,१२ विसउस कार्यालय 
) 
) 


१२) कार्यासल-४(खर्चमेळ) विसउस कार्यालय 
93) निवड नस्ती. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


अन्न नागरी परवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शासन निर्णय क्र.विसउस/कार्या-4(अर्थ)/2017-18/प्र.क्र- 
15/राअस्‌ दिनांक 27/3/2018 सोबतचे जिल्हानिहाय अपेक्षित de रक्कमेचे (अर्थसहाय्य) विवरणपत्र 


नोव्हेंबर 2017 ते मार्च 
2018 करीता वितरीत | एकूण अर्थसहाय्य 
करावयाची अर्थसहाय्य 


माहे एप्रिल 2017 ते ऑक्टोंबर 
2017 काल्रावधी साठी वितरीत 
Solel अर्थसहाय्य रक्‍कम 


ह. 2. 0 

1मुंई | ______0 
2 
>= 
5 
__>0सिंधदु्ग 
7 
______8| 
| 
वधी, | 
38 
___ एकि | 


0809260102829775985299682999717986813, 
0९008-3287629184928521८7850109€7387565439030 


वित्तीय सल्लागार व उपसचिव 


